महिला व बाल विकास विभागांतर्गत कार्यरत बाल 
संगोपन योजनेसाठी निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.५१/का-१० 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख-१३ मे, २०२०. 


वाचा :- 

शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.४.५.२०२०. 

मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे सुमोटो रिट याचिका क्र.४/२०२० मधील दि.३.४.२०२० रोजीचे आदेश. 
आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांचे पत्र क्र.बालग/का-५/अनुदान-२०२०-२१/१६४६, 
दि.१६ एप्रिल, २०२०. 


AN AD -5 


शासन निर्णय :- 


मागणी क्र. एक्स-१, मुख्य लेखाशिर्ष २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२, समाजकल्याण, १०२ 
बाल कल्याण, (१५) बाल संगोपन योजना (संगोपन व काळजी), (१५) (०१) बालसंगोपन योजनेसाठी स्वयंसेवी 
संस्थांना सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (२२३५ बी ९०६) या लेखाशिर्षाअंतर्गत सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षासाठी 
महिला व बाल विकास विभागांतर्गत बालसंगोपन योजनेसाठी सहायक अनुदान (वेतनेत्तर) या बाबीसाठी 
रु.१८००.०० लक्ष इतकी तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे. सदर अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून स्वयंसेवी 
संस्था तसेच जिल्हा स्तरावरून बाल संगोपन योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांना सन २०१९-२० या वित्तीय 
वर्षातमध्ये दुसऱया सहामाही तसेच सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षातील पहिल्या सहामाहीचे सहायक अनुदान 
अदा करण्यासाठी रु.७५०.०० लक्ष इतका निधी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांना वितरीत करण्यास या 
शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


2: हा शासन निर्णय वित्त विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र.७९/व्यय-६, दि.२४ एप्रिल, 2020 अन्वये त्या 
विभागाने दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२००५१३१६०६४८७१३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


igned by RAVINDRA SITARAM 100६ 


- 
DN: c= १311317 
254.2( yd OfOfdd27c79b9b3f859a90ec537946c37d5876e64ce525d0 
82e58e494c85, postalCod 100032, street-=MANTRALAYA,MUMBA, 
\de3dbd5c0f35a66a84c93b4¢ 1d367c64cc2bc9d7391 
S ITA RAM JA RA N D E 9a053988a2f81b64, :WOMEN AND CHILD DEVLOPMENT, 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, RAVINDRA SITARAM JARANDE 
6:11:02 +05'30" 
(र.सि.जरांडे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.५११/का-०८. 
४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
५. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. आयुकत, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
९. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 
१०. महाळेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 
११. सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. उपायुक्त (बाळ विकास), महिला व बाल विकास आयुकक्‍तालय,पुणे 
१३. कार्यक्रम व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे. 
१४. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-७, मंत्रालय, मुंबई 
१५. कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का-१४७२), मंत्रालय, मुंबई 
१६. सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी. 
१७. सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१८.निवड नस्ती, का-०८. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


